संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व वृध्द भूमीहीन 
शेतमजुरांना अर्थसहाय्य योजना जिल्हा आस्थापना 
वेतन व वेतनेतर खर्चासाठी सन २०२२-२३ वर्षातील 
माहे एप्रिल व मे २०२२ करीता अनुदानाचे वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो -२०२२/प्र.क्र.३७/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १२ एप्रिल, २०२२. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो २०१८/प्र.क्र.६२/ विसयो, 
दिनांक २०.०८.२०१९. 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४ एप्रिल, २०२२. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी 
रुपये १११,८५,७३,०००/- (रुपये एकशे अकरा कोटी पंच्याऐंशी लक्ष त्र्याहत्तर हजार फक्त) व वृध्द भूमीहीन 
शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापनेसाठी रुपये ४२,५१,२२,०००/- (रुपये बेचाळीस कोटी 
एकावन्न लक्ष बावीस हजार फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. त्यापैकी वित्त 
विभागाने मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या १० टक्के रक्‍कम ०१-वेतन या उद्दिष्टासाठी बिम्स प्रणालीवर 
वितरीत केली आहे. त्यानुषंगाने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी रुपये 
१०,८०,११,१००/- (रुपये दहा कोटी ऐंशी लक्ष अकरा हजार शांभर फक्त) व वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना 
अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापनेसाठी रुपये ४,२१,९७,३००/- (रुपये चार कोटी एकवीस लक्ष 
सत्यान्नव हजार तीनशे फक्त) इतका निधी सर्व विभागीय आयुक्‍त कार्यालयांना माहे एपिल व मे, २०२२ या 
कालावधीकरीता ०१-वेतन, या उद्दिष्टासाठी या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे निधी 
वितरीत करण्यास झासन याद्वारे मान्यता देत आहे. 
२. सर्व विभागीय आयुक्त यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी या सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र -अव 
ब प्रमाणे वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या अधिपत्याखालील जिल्ह्यांना त्यांच्या 
आवड्यकतेनुसार करावे व जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील तालुक्यांना अनुदानाचे 
आवश्यकतेनुसार वाटप करावे. 
३. सदरहू वितरीत अनुदान संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी "मागणी 
क्रमांक एन-२, मुख्य लेखाशीर्ष २०५३, जिल्हा प्रशासन ०९३, जिल्हा (०१), सर्वसाधारण आस्थापना” या 
लेखाशीर्षाखाली आणि वृध्द भूमीहीन शोतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेच्या खर्चासाठी "मागणी क्रमांक 
एन-२, मुख्य लेखाशीर्ष २०५३, इतर प्रशासन ०९४, (०१), इतर आस्थापना, (०१) (०१) वृध्द भूमीहीन 
शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापना खर्च (२०५३ ११७८)” या लेखाश्ीर्षाखाली खर्ची 
टाकावा. 
४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे 
सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी .त्यांनी त्यांच्याकडे 


सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२२/प्र.क्र.३७/विसयो 


खर्चाशी ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण 
कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास 
त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. 
खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र 
महाळेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत 
जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 
५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४ 
एप्रिल, २०२२ अन्वये विभागांना दिलेल्या प्रशासकीय प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०४१२१३१३२१५८२२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Ashok व 

Prabhakar Ahire व deans 
(अ. प्र. अहिरे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. सर्व विभागीय आयुक्‍त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 

२. सर्व जिल्हाधिकारी. 

३. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२२/प्र.क्र.३७/विसयो 


विवरणपत्र- अ 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो-२०२२/प्र.क्र.3३७/विसयो, दिनांक : १२ एप्रिल, २०२२ 
सोबतचे विवरणपत्र 


मागणी क्रमांक एन-२, मुख्य लेखाशीर्ष २०५३, जिल्हा प्रशासन ०९३, जिल्हा (०१), 
सर्वसाधारण आस्थापना* 
सन २०२२-२३ वर्षातील माहे एप्रिल व मे, २०२२ करीता अनुदानाचे वाटप. 
(रुपये हजारात) 


विभागीय आयुक्त संगणक सांकेताक ०१ वेतन 
८०३८.४०० 


र ताका 


(०१) (०१) (२०५३ १११२३ 


४ | नागपूर | (0१) (०४ (२०५३ ११४२ 
‘ ०१) (०५) (२०५३ ११५१ 


औरंगाबाद ०१) (०६) (२०५३ ११६९) १३६६६.००० 
१०८०११.१०० 


विवरणपत्र- ब 


) 

)( ) 
)( ) 
( ) 


मागणी क्रमांक एन-२, मुख्य लेखाशीर्ष 2043, इतर प्रशासन ०९४, (09), इतर आस्थापना, 
(०१) (०१) वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापना खर्च (२०५३ 
११७८)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
सन २०२२-२३ वर्षातील माहे एप्रिल व मे, २०२२ करीता अनुदानाचे वाटप. 
(रुपये हजारात) 


अ.क्र. | विभागीय आयुक्त ०१- वेतन 


____ नागप्र | 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


